दहशतवाद विरोधी पथकाच्या ५ 
सहायक पोलीस आयुक्त पदांना 
प्रोत्साहन योजना लागू करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयएसएस-०६१७/प्र.क्र.१८२/विज्ा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० ऑगस्ट, २०१७ 


१) शासन निर्णय, गह विभाग क्र.ओपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोळ-३,दि.१५/०६/२०११. 
२) अप्पर पोलीस महासंचाळक,दहडातवाद विरोधी पथक यांचे पत्र .जा.क्र.२११९/अपोमसं/ 
दविप/कोष/२०१६ दि.१६/०९/२०१६. 


प्रस्तावाना : 

दहशतवाद, विरोधी पथकात काम करण्या-या अधिकारी / कर्मचारी यांना शासन निर्णय दिनांक 
०९.११.२००५ व शासन निर्णय दि.०८.०७.२०१० अन्वये उत्तेजनार्थ योजना लागु करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार बँड वेतन व ग्रेड वेतनाच्या ५० % रक्कम प्रोत्साहन म्हणून मंजूर करण्यात येते. सध्या या 
पथकामध्ये अपर पोलीस महासंचालक ते पोलीस शिपाई या संवर्गात एकुण ७३२ पदे मंजूर करण्यात 
आलेली आहेत. त्या पदांपैकी ७२७ पदांना उत्तेजनार्थ योजनेचा लाभ मिळत आहे. तथापि, शासन निर्णय 
दि.१५.०६.२०११ अन्वये निर्माण केलेल्या सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गातील ५ पदांना सदर 
योजनेचा लाभ मिळत नाही. दहशतवाद विरोधी पथकाच्या ५ सहाय्यक पोलीस आयुक्त या पदांची 
जबाबदारी आणि कर्तव्य दहडतवाद विरोधी पथकातील अधिकारी/कर्मचा-यांप्रमाणेच जोखमीची 
असल्याने या पदांना देखील उत्तेजनार्थ योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याअनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी संदर्भाधिन दि. १५.०६.२०११ अन्वये दहशतवाद विरोधी 
पथकाकडे वर्ग केलेल्या १ सहायक पोलीस आयुक्त (प्रशासन) मुंबई २) सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(सायबर) मुंबई ३) सहायक पोलीस आयुक्त (तांत्रिक) मुंबई ४ सहायक पोळीस आयुक्‍त (दळणवळण) 
मुंबई व ५ सहायक पोलीस आयुक्‍त,दहडातवाद विरोधी पथक, पुणे या ५ पदांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या 
वेतनश्रेणीतील बँड पे व ग्रेड पे यांच्या बेरजेच्या ५० टक्के इतकी रक्कम प्रोत्साहन वेतन म्हणून मंजूर 
करण्यात येत आहे. या ५० टक्के रकमेवर कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


२. दहशतवाद विरोधी पथकातील सहायक पोलीस आयुक्त या संवर्गातील ५ पदांना प्रोत्साहन वेतन 
हे माहे, सप्टेंबर, २०१७ पासून देण्यात यावे. 


३. या बाबीवरील खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “मागणी क्र.बी-१,-२०५५ पोलीस,१०१-गुन्हा अन्वेषण व दक्षता 
(००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५०५७१) ०१” वेतन या अंतर्गत सन २०१७-२०१८ या वर्षातील 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय HATH: आयएसएस-०६१७/प्र.क्र.१८२/विशा-४ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र.१७१/१७/व्यय-७,दि.१७/०६/२०१७ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/॥/.॥8॥/१७॥॥०.0०५.॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेताक २०१७०८११११३०५००२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Hussein Alimiya Mukadam 

H 1 ५ ५ e | n DN: c=IN, o=Government tt Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

A | 1 1 2.5.4.20=6ec81cd542d1ef02798f37 eb2f964c23fc 

| m | ya dfbd8b40c5378f934679289bc26def, 

serialNumber=d1391c61487 1bb6e825b5f9341 bd 
3ae559abf68b1b3e47c8c1d8d13329cdb465, 

M U ka d a mM cn=Hussein Alimiya Mukadam 
Date: 2017.08.11 11:21:26 +05'30" 


(हुसेन अ. मुकादम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

) अप्पर पोलीस महासंचाळक,दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,/२ मुंबई/नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


“(2 


०८ 


o~ 


4 


अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन पोल-३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन बीयुडी-१, २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती- विज्ञा-४, गृह विभाग. 


£33) 


CN S 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


